जालना जिल्हा महिला रुग्णालयाच्या परिसरांमध्ये 
तात्पुरत्या स्वरुपात ५० खाटांचे प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय सुरु करण्यासाठी संरक्षण भिंत, 
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता व उपलब्ध इमारतीमधील 
ओपीडी व आयपीडी ची दुरुस्ती करण्याच्या 
अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र. २६१/ आरोग्य-३अ 
नवीन मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर, २०२१. 
वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र. ७४/ 
आरोग्य-३अ, दिनांक ०५.१०.२०२१ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/माआ/टे-४/जालना/५० 
खाटा/८०४०-४३/२१, दिनांक ०२.११.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्यास दिनांक ०३ ऑगस्ट, 


२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आळी आहे. याअनुषंगाने दिनांक 


०५.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन 


करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन 


दिनांक ०२.११.२०२१ च्या पत्रान्वये जालना जिल्हा महिला रुग्णालयाच्या परिसरामध्ये तात्पुरत्या 


स्वरुपात ५० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय सुरु करण्यासाठी त्या परिसरांमध्ये संरक्षण भिंत, सिमेंट 


कॉक्रीट रस्ता व उपलब्ध इमारतीमधील ओपीडी व आयपीडी ची दुरुस्ती करण्याकीरता अंदाजपत्रक 


सादर केळेले आहे. सदर तात्पुरत्या ५० खाटांच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या इमारतीच्या 


बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग (उत्तर), 


जालना यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना , अधीक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.२६१/ आरोग्य-३अ 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


विभाग, औरंगाबाद तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना यांनी साक्षांकित केळे आहे. सदरहू 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जालना जिल्हा महिला रुग्णालयाच्या परिसरामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात ५० खाटांचे 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय सुरु करण्यासाठी त्या परिसरांमध्ये संरक्षण भिंत, सिमेंट कॉक्रीट रस्ता व 


उपलब्ध इमारतीमधील ओपीडी व आयपीडी ची दुरुस्ती करण्याकीरता, सोबत जोडण्यात आलेल्या 


RECAPITULATION SHEET नुसार रु.४०७.२९ /- (रुपये चार कोटी, सात लाख, एकोणतीस हजार 


फक्त) इतक्या रक्‍कमेस खालील अटी व SAA अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटी व शार्ती :- 


१) 


काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 


अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- 


२०१२३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 


आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी 


२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात 


यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.२६१/ आरोग्य-३अ 


५ नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा 


सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


६) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर 


काम उपलब्ध निधी मधून करण्यात यावे. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च सन २०२१-२०२२ मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०- 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 


सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) 


(09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१ अनुसार 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०८१५१३००१४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


य DN: c=IN, ० Of Maharashtra, 

I a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c947034 
36c07cda664672d20607766dc59d345b, 


B | k serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa2 
a a V e e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d63f, 
cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2021.11.08 18:12:11 +05'30' 
(प्र. मो. बळकवडे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.२६१/ आरोग्य-३अ 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, 

मंत्रालय,मुंबई 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (आरोग्य/वित्त/नियोजन) मंत्राळय,मुंबई 

७. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 

नागपूर. 

८. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
९. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

१०.संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे. 

११.जिल्हाधिकारी, जालना 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 

१३.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२) मंत्रालय, मुंबई 

१४.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३), मंत्रालय,मुंबई 

१५.सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

१६.उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 

१७.जिल्हा शल्य चिकित्सक, जालना 

१८. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
२०.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Page 1 


Name of work :- 
CONSTRUCTION OF COPMOUND WALL, CC ROAD AND INTERNAL REPAIRS TO OPD AND IPD BUILDING OF 
REGIONAL MENTAL HOSPITAL AT DISTRICT WOMEN HOSPITAL PREMISES JALNA TQ JALNA DIST JALNA 


RECAPITULATION SHEET 


Rs. Per C t Total 
(Sqmt/ Meter/ Lumpsum etc) 
22. 20.20 ४४ 111101” || EY 
1 |॥8)८०७॥0७॥0 wall and cc road शिळ्या 15975660 [| 


c) Construction of Hall for patient relatives (male [-____________ eS ..____| 
and female) 

4 Ed 
Re eed ead 
ae 


Particulars of Scope 


Ql ८0) | छठ 


) Furniture work (50% of Total Builtup Area) Rs. 7500/- Per Sqm. 
6377.00 x 50% = 3188 Sqm.) 


ay 
ee ed 


A) 


Paes 
i 
____| 
ae 
____| 
— 
a 
____| 
al 
____| 
om 
____| 
= 
____| 
____| 


3,37,70,083 
(8) |MISCELLANEOUS ITMES 


mm 

(viii) CC Drain and C.D. Works 
Pee या माजात ळालतकी 
प ७100771111 


1 Under ground Water Tank for R/W Harvesting |NA 
(Cu.M.) 

Water Main Storage and pump house bore well NA 

Air Conditioning NA 

NA 

External Toilet NA 


(cca 

mA a 
mA ss 

mA ae 

mA sl 
mA pg 

mA 011) 

mA फन 

या 
Poot 


Page 2 


Particulars of Scope Cost Rs. 


Rs. Per C t Total 
i 


७ कळा काकतकर झि 107 
आळ्यात) आटा 
७ फिव्ककककळता कि 
अ [लकळळव vorparae RA 
Fed 

हाला का हा ६..11.2-10:1 हा डा 


[| Project Cost (P) = (A)+(B)+(C) ——_—=a 3,37,70,083 


(D) |PROVISIONS 


७ ० ०...” 
वकक 1000001111 
J 
Dh 
iv) Labour Insurance 0.5% (P) Po 
a SY 
वि 
ri 


Say Rs. Lakhs] 407.29 Lakhs 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user departments 
to the entrepreneure as repaymnet for the expenditure incurred on the installation. 


